महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसेसमधून कर्तव्यार्थ प्रवास करणाऱ्या 
कारागृह कर्मचारी व कैदी यांच्या 
प्रवासखर्चापोटी प्रवासभाड्याची रक्‍कम 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
अदा करणेबाबात. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.१४१/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक: ३१ मार्च, २०१५. 


वाचा 

१) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे 
AMT क्र.राप/ वाह/ सवलत/ पो. मो. वॉ./ ५९६५, दि.३ सप्टेंबर, २०१३. 

२) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे क्र.इ.प्र./एसटी ढोबळ रक्‍्कम/२०१४/१३७७/ कक्ष-६, दि.०७.०२.२०१५ चे पत्र. 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०१३/प्र.क्र. ८५/अर्थसंकल्प-३, दिनांक 
०९.०२.२०१५. 

४) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे क्र.इ.प्र./एसटी ढोबळ रक्‍्कम/२०१५/ कक्ष-६, दि.२३.०२.२०१५ चे पत्र. 

५) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.१४१/तुरुंग-२, दि.२६.०२.२०१५. 


प्रस्तावना 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून कर्तव्यार्थ प्रवास करणाऱ्या कर्मचारी व 


कैदी यांच्या प्रवासखर्चाची रक्‍कम कारागृह विभागाकडून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 


अदा करण्यात येते. सदर प्रयोजनार्थ सन २००६-०७ ते २०१३-१४ या कालावधीतील प्रवास भाड्याची 


थकीत रकमेवरील व्याजासह अंदाजे रुपये ३,०८,७२,८१७/- व सन २०१४-१५ ची थकीत रक्‍कम रुपये 


९०,१४,१७८/- इतकी असून, सन २०१४-१५ पर्यंत एकुण रुपये ३,९८,८६,९९५/- इतकी रक्‍कम थकीत 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.१४१/तुरुंग-२ 


आहे. सदर थकीत रकमेपैकी वरील वाचा-५ येथीळ शासन निर्णयान्वये, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 


महामंडळास रुपये १,०१,१५,०००/- इतकी रक्‍कम अदा करण्यास मान्यता दर्शविण्यात आली आहे. 


त्यामुळे सन २०१४-१५ पर्यंतची अद्यापही रुपये २,९७,७१,९९५/- इतकी प्रवास खर्चाची रक्‍कम अदा 


करणे बाकी आहे. सन २०१४-१५ च्या सुधारित अंदाजात मागणी क्र.बी-५, २०५६- तुरुंग (योजनेतर 


योजना) या मुख्य लेखाशिर्षाखाली, ००१ संचालक व प्रशासन (००) (०१) कारागृह महानिरीक्षणालय ५० 


इतर खर्च (२०५६ ००२६) या बाबीखाली महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास प्रवास खर्चाची 


थकीत रक्‍कम अदा करण्याकरिता संगणक प्रणालीवर रुपये ३,१५,८८,०००/- इतके अनुदान उपलब्ध 


झाले असून, त्यातून रुपये १,०१,१५,०००/- इतकी रक्‍कम एस.टी. महामंडळास अदा करण्यात आली 


असून, संगणक वितरण प्रणालीवर रुपये २,१४,७३,०००/- इतका निधी उपलब्ध आहे. सदर निधी 


एस.टी. महामंडळास अदा करण्याकरिता खर्च करण्यास मान्यता देण्याची अपर पोळीस महासंचाळक 


व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी विनंती केली आहे. 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून कर्तव्यार्थ प्रवास करणाऱ्या कर्मचारी व 


कैदी यांच्या प्रवास खर्चाची सन २००६-०७ ते २०१४-१५ या कालावधीतील प्रवास भाडे या प्रित्यर्थ 


थकीत रकमेवरील व्याजासह रुपये २,९७,७१,९९५/- इतक्या रकमेपैकी रुपये २,१४,७३,०००/- (रुपये 


दोन कोटी चौदा लक्ष त्र्याहत्तर हजार फक्त) इतकी रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 


अदा करण्यास झासन मंजुरी देत आहे. 


२. सदर खर्च मागणी क्र.बी-५, २०५६- तुरुंग (योजनेत्तर योजना) या मुख्य लेखाशिर्षाखाली, ००१ 


संचाळक व प्रशासन (००) (०१) कारागृह महानिरीक्षणालय, ५० इतर खर्च दत्तमत (२०५६ ००२8६) या 


लेखाशीर्षाखाळी सन 2098-2094 या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात 


यावा. सदरची रक्‍कम आहरण व संवितरण करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.१४१/तुरुंग-२ 


महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ 


मधील नियम-१४९, परिशिष्ट २२ Helles तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


3. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र १०.०८/ प्र.क्र.७०/ २००८/ विनियम, 
दि. १५ मे, २००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-एक, 
अनुक्रमांक-२७, नियम क्रमांक १४९ अनुसार त्यातील अटींच्या अधीन राहुन, प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३३११६१३००५९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysing L 


7 Pawara 
J ays | N (1 [_ DN: CN = Jaysing L Pawara, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


P aw a fa OU = Deputy Secretary 


Date: 2015.03.31 17:36:54 
+05'30' 
(ST. ल. पावरा) 
शासनाचे उपसचिव. 
प्रत, 
«७ अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
«७ कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
© सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षक, 
«७ परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
© महाव्यवस्थापक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई, 
© महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
«७ महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
«७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
७ उप सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२, 
«७ कार्यासन परिवहन-२, गृह विभाग, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२, 
© कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२, 
«७ निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


